सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील 
चार महिन्याचे लेखानुदान वितरित 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीजीटी-२०१९/प्र.क्र. ९८/का-२ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० मे, २०१९. 
वाचा : 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक ०१ .०४. २०१९ 
२) महिला व बाल विकास विभाग/ शासन परिपत्रक कमांक-बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.१४/ 
का-४/दि.१०.०४.२०१९ 


प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्र. १ च्या परिपत्रकान्वये, सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठीचा चार 
महिन्याचा (माहे एप्रिळ, २०१९ ते जुले, २०१९) खर्च भागविण्यासाठी, “महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) 
विधेयक २०१९” विधानमंडळाने मंजूर केल्याचे सर्व विभागांना कळविले आहे. त्यास अनुसरुन वित्त विभागाने 
महिला व बाल विकास विभागातील मागणी क्रमांक- एक्स-१ मुख्य लेखाशिर्ष २२३५ सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण या लेखाशिर्षांतर्गत सन २०१९-२० करीता माहे VI, २०१९ ते जुले, २०१९ या चार महिन्यांचा 
खर्च भागविण्यासाठी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर (805 ) निधी वितरीत करण्यात आला आहे. सदर 
निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास यांना वितरित व खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १, च्या परिपत्रकान्वये सोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट -अ”, 
स्तंभ -२ मधील योजनांचा निधी वितरित व खर्च करण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत असून सदर निधी खर्च 
करताना आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी खालीलप्रमाणे दक्षता घ्यावी. 


१. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे तथा आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-१, दिनांक ०१.०४.२०१९ च्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या परिच्छेद २ ते 
१७ मधील मार्गदर्शक सूचनांचे तसेच यासंदर्भात नियोजन विभाग व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या 
प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर पालन करावे. 

2. सन २०१९-२० चा निधी खर्च करताना, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या नियमांचे आणि यासंदर्भात वित्त व नियोजन 
विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश,सूचना, परिपत्रके, अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथीळ शासन परिपत्रक क्रमांक- 
अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक ०१.०४.२०१९ च्या परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागांस 
दिलेल्या अधिकारांस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१९/प्र.क्र. ९८/का-२ 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०५१६११२०४७९३३० असा आहे. हा 
seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेझ्ानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Smita Dattatray Nivatks 
jarashtra, ou Women 
ent, stalCode=400032, 


Smita Dattatray 


5.4.20=3fa46cf1e9285 18ffc98619187a1 ef6de2dd57¢ 
16934e9cb6672cc02aa258bI 


Nivatkar ee 
(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा.मंत्री/राज्यमंत्री,महिळा व बाल विकास यांचे खाजगी सहाय्यक, मंत्राळय,मुंबई. 
२) मा.विधानसभा, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य,मंत्रालय,मुंबई. 
3) सचिव,महिला व बाल विकास यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय,मुंबई. 
४) आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५) महालेखापाल 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर / मुंबई उपनगर 
७) वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
९) सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 
qo) वित्त विभाग (व्यय-६ )(अर्थसंकल्प-७), मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई. 
११) उप सचिव (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) सर्व अधिकारी, महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा (का-४),महिला व बाल विकास विभाग. 
१४) निवड नस्ती, का-२. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१९/प्र.क्र. ९८/का-२ 


परिशिष्ट-अ 
अर्थसंकल्पिय वितरित 
अ.क्र योजनेचे नाव अंदाज लेखानुदान | करण्यात येत 
२०१९-२० असलेला निधी 
oe 2 3 Fok ५ 
जनजागृती प्रसिद्धी प्रशिक्षण आणि मुल्यमापन 
(०१)(०५) २२३५ ए ९०१ (कार्यक्रम) 
E २०-इतर प्रशासकीय खर्च ३०००० १०००० १०००० 
२६- जाहिरात व प्रसिद्धी १५०००० ५०००० ५०००० 
एकुण १८०००० ६०००० ६०००० 
स्वागत केंद्रे, राज्यगृहे व संरक्षणगृहे (09) 
(09) 2234 9248 (अनिवार्य) 
०१ वेतन ११२८७५ ३७६०० ३७६०० 
०६ दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२५० १००० १००० 
१० कंत्राटी सेवा ४५९१ १५०० १५०० 
११ देशांतर्गत प्रवास खर्च १०५९ ३५० ३५० 
२ | १३ कार्यालयीन खर्च १९०९ ६०० ६०० 
१४ भाडेपटटी व कर ४००० १३०० १३०० 
१९ आहार खर्च २३२४२ ७७०० ७७०० 
२१ पुरवठा व सामग्री ५२८० १७०० १७०० 
३१ सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) ८६५ २८८ 10| 
५० इतर खर्च ७१२ २०० २०० 
एकुण १५७७८३ ५२२३८ ५१९५० 
आधारगृहे चालविण्यासाठी स्वंयंसेवी संस्थांना सहाय 
(०२) (02) २२३५१२८१ (कार्यक्रम) 
३ 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५००० १६०० —— 
एकुण ५००० १६०० _ 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१९/प्र.क्र. ९८/का-२ 


४ | स्वाधार गृह योजना (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) 
२२३५ सी०८१ 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) १३२००० ४४०००| _0| 
एकुण १३२००० ४४००० | 
७ | स्वाधारगृह योजना (राज्य हिस्सा Yo टक्के )२२३५सी 
"शो 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ८८००० २९३३३ ॥__ अ 
एकुण ८८००० २९३३३ Ls 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 
: १९६१ च्या कलम १८७ अन्वये महिला मंडळांना अनुदान 
देण्यासाठी जिल्हा परिषदांना सहायक अनुदान (०३) (०२) 
२२३५२१३४ (कार्यक्रम) 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ४२०० १४०० शिक 
एकुण ४२०० १४०० | 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 
१९६१ च्या कलम १८७ अन्वये देवदासींच्या पुनर्वसनांच्या 
७ | योजनांसाठी जिल्हा परिषदांना विविध व्यवसायिभिमुख 
प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिलांना विद्यावेतन देण्यासाठी सहायक 
अनुदान (०३)(०९) २२३५ १३६१ (कार्यक्रम) 
३४- शिष्यवृत्या / विद्यावेतने 1 १७| ३३ ३३ 
एकुण १० ३३ ३३ 
म.जि.प.व पं.समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १८७ 
अन्वये हुंडा पद्धत नष्ट करण्यासाठी जि. प. सहायक 
अनुदान (०८) (०१) २२३५१३८१ (कार्यक्रम) 
८ 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) १६२० ५४० शिळ 
एकुण १६२० ५४० a 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 
१९६१ च्या कलम १८७ अन्वये देवदासींच्या पुनर्वसनांच्या 
९ | योजनांसाठी जिल्हा परिषदांना विविध व्यवसायिभिमुख 
प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिलांना विद्यावेतन देण्यासाठी सहायक 
अनुदान (०९) (०१) २२३५ १८५३ (कार्यक्रम) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१९/प्र.क्र. ९८/का-२ 


३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ९१२ ३०० _ 
एकुण ९१२ ३०० शिक 
देवदासी पुनर्वसन योजना (०९) (०२) २२३५ १३९९ 
(कार्यक्रम) 

E 
39 सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ३०० १९ 10| 
एकुण ३०० १७ Pa 
महिलांसाठी बहुउद्देशीय समाजकेंद्राची स्थापना (१३) 
(०२) २२३५ २९४९ (कार्यक्रम) 

E १ 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ६०० २०० 10 
एकुण ६०० २०० शि 
शेतकऱ्यांच्या मुलींच्या शुभमंगळ सामुहिक विवाह 
योजनेकरीता विवाह भत्ता देण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना शिका 
सहायक अनुदान(२२) (०१) २२३५३२०१ 

१२ 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ॥__ शिक 10 
एकुण ॥ शिक: (.. 
पीडित महिला व बालक HANTS योजना (२४) (०१) २२३५ 

१३ 
8१८३ 
३१- सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ३००००० ५०००० 10| 
एकुण ३००००० ५०००० he 

एकुण ८७०५१६ २३९७४५ १११९८३ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


